उपजिल्हा रुग्णालय, लोहगाव ता. हवेली जि. 
पुणे येथील मुख्य इमारत व निवासी 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.९२/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०४ मार्च , २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१४/३० /प्र.क्र.३८ / 


आरोग्य-३अ, दि. २१.०८.२०१४ 


२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 


३/टे.६/लोहगांव१००खाटासुधाप्रमा/३४६४-६५/२१, दिनांक २५.०२.२०२१ 


३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/ळोहगांव१००खाटासुधाप्रमा/१७४५२-५३/२१, दिनांक २१.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक १) येथील दि.२१.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, लोहगाव 


ता. हवेली जि. पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत व निवासस्थान 


बांधकामासाठी अनुक्रमे रु.१६१४.३५ लक्ष व १५७३.८६ लक्ष इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आळी होती. आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्त 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक २) येथील दिनांक २५.०२.२०२१ व अनुक्रमांक ३) येथील दि.२१.१०.२०२१ च्या 


पत्रान्वये, लोहगांव येथील १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान इमारत 


बांधकामाचे कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ होत असल्यामुळे अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य 


इमारत व निवासस्थान इमारत बांधकामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक व आराखडे उप अभियंता, 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.९२/ आरोग्य-३अ 


सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, हवेली क्र.१, पुणे यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे , कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, 


पुणे, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे यांनी साक्षांकित 


केले आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळलयाचा 


उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपजिल्हा रुग्णालय, लोहगाव ता. हवेली जि. सोलापूर येथील मुख्य इमारत व निवासी 


इमारत बांधकामाच्या रु. ५५,९१,९०,०३४/- ( रुपये पंचावन्न कोटी, एक्यान्नव लक्ष, नव्वद हजार, 


चौतीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस खालीलप्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | बाब मूळ प्रशासकिय सुधारित फरक अधिक्याची 
मान्यता प्रशासकिय कारणे 
मान्यता 
अ. | 9.40 बाबी १२,३७,५२,९९७/- ।२९,३१,८९,७७६/- | १६,९४,३६,७७९/- मूळ आराखडा व 

अ.अनिवासी इमारत नकाशा, 
क्षेत्रफळात बदल 

ब. निवासी इमारत | १३,३२,१८,६३०/- | ११,४३,३७,५१९/- |(-) १,८८,८१,१११/- | सुधारित 
अंदाजपत्रकानुसार 

२. नविन कामे अतिरिक्त बाबी, 

sad | ४,७८,२३,०५७/- | ४,७८,२३,०५७/- | TY व सेवा कर 

इमारत इ. बाबी अंतर्भूत. 

ब. निवासी इमारत 1 १,६६,८२,९६०/- | १,६६,८२,९६०/- |वस्तु व सेवा कर 
इ.बाबी अंतर्भूत. 

एकूणअ २५,६९,७१,६२७/- । ४७,२०, ३३,३१२/- | २१,५०,६१,६८५/- 
ब. | विद्युत 

१. मुळ बाबी 

अ.अनिवासी इमारत | २,७८,०९,२०२/- | २,४४,५०,०००/- | (> ३३,५९,२०२/- 

ब.निवासी इमारत १,४७,००,४२२/- | ८०,००,०००/- ६७,००,४२२/- 

त. | २,०७,३२,०००/- | २,०७,३२,०००/- । उद्ववाहक, डी जी 

अ.अनिवासी इमारत वयुपी एस सेट, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.९२/ आरोग्य-३अ 


अ.क्र. | बाब मूळ प्रशासकिय सुधारित फरक अधिक्याची 
मान्यता प्रशासकिय कारणे 
मान्यता 
वातानुकुलित 
प्रणाली, वस्तु व 
सेवा कर व 
आकस्मिक 
खर्चात वाढ 
| ९९,८०,०००/- ९९,८०,०००/- उद्ववाहक, वस्तु 
व सेवा कर व 
आकस्मिक 
खर्चात वाढ 
एकूण ब ४,२५,०९,६२४/- | ६,३१,६२,०००/- | २,०६,५२,३७६/- 
पाणी पुरवठा 
क. 
१.मूळ बाबी बाबींच्या 
अ.अनिवासी इमारत | ९८,७२,८०१/- १,५९,७४,०००/- | ६१,०१,१९९/- सुधारीत बाबींच्या 
ब.निवासी इमारत | ९४,६६,९४८/- ८०२०७२२” 0 ०५४६२२४ | परिमाणात वाढ 
एकूणक १,९३,३९,७४९/- २,३९,९४,७२२/- | ४६,५४,९७३/- 
एकूण अ,ब,क ३१,८८,२१,०००/- | ५५,९१,९०,०३४/- | २४,०३,६९,०३४/- 
अटीव शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.९२/ आरोग्य-३अ 


४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


५) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


६) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


७) सदर उपजिल्हा रुग्णालय, लोहगांव ता. हवेली जि. पुणे येथील रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत 


व निवासी इमारत बांधकामाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम 


समितीने खालील अटींच्या अधीन राहून सहमती दर्शविली आहे. खालील अटींची पूर्तता 


करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 


व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांची राहील. 


अ) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७ तत्वे, वित्तीय 


मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व 


कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेझांचे त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी 
विभागाची राहील . 


ब) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 


क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 


तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


३. सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.९२/ आरोग्य-३अ 


००१४, ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 


भागविण्यात यावा. 


8, सदर ar निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


२०२१/२०२१/इमा-२, दि.२४/११/२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय 


यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १६ डिसेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत 


समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने 


दि.२४.०२.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३० 


/२०१३ /विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 


अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१३३०३४०३१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार दशा नुसारव नावाने. DEEPAK postlcode=#00032,st-Mehaash 


htra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5 


012a776fbe5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33C 


D1AD8C6B9, 


Number=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C 


KENDRE eee 
(दी. नि. केंद्रे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
Wd, 


१. महाळेखापाल १ / 2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.९२/ आरोग्य-३अ 


५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 


७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 


९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


